अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, 
कोल्हापूर व त्यांचे अधिपत्याखाली असलेल्या 
कार्यकारी अभियंता, दूधगंगा कालवे विभाग क्र. १, 
कोल्हापूर, कार्यकारी अभियंता, वारणा कालवे विभाग 
क्र.१, इस्लामपूर व त्याअंतर्गत उपविभागातील नियत 
अस्थायी आस्थापना व रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/१०/२०१९ ते 
दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ ऑक्टोंबर, २०१९ 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९)/मोप्र-१, 
दि.१९/०३/२०१९. 
२) अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र.कोपामं/पा-१०/ 
५१०२/२०१९ दि.२३/०९/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर व त्यांचे अधिपत्याखालील 


कार्यकारी अभियंता, दूधगंगा कालवे विभाग क्र. १ कोल्हापूर, कार्यकारी अभियंता, वारणा कालवे 


विभाग क्र.१, इस्लामपूर व त्याअंतर्गत उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थानेवरील अनुक्रमे ६, 


१०६ व १८६ याप्रमाणे एकूण २१८ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“१ ते 3”) तसेच रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील अनुक्रमे ४१ व ४३ याप्रमाणे ८४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“४ ते 4”) 


दि. ०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च, “मागणी क्रमांक आय-५ (नियत 


अस्थायी आस्थापना) ४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर - वेतनावरील खर्चासाठी भाग 


भांडवली अंशदान (०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 


(४७०१ आय १६२)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च, “मागणी क्रमांक आय-५ 


(रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना) ४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) योजनांतर्गत (०२) (09) महाराष्ट्र कृष्णा 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९)/ मोप्र-१ 


खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच-६२९)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हे आदेठशा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 


आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९१०१८१४४६५१३२२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
Ranjit Shivajirao 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 


2 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Ahire Sea Eerie 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्रे-“१ ते ५” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
३. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे, 
४. अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर, 
५. कार्यकारी अभियंता, दूधगंगा कालवे विभाग क्र.१, कोल्हापूर, 
६. कार्यकारी अभियंता, वारणा कालवे विभाग क्र.१, इस्लामपूर, 
७. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. क.अ., आ. (प्रशि.) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“१” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १८/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ.क्र. पदनाम मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांची 
संख्या 

i ब. | २ ३ 
| a | अधीक्षक अभियंता 1 प 
२ | उप अधीक्षक अभियंता 1 प | 
३ | सहा. अभियंता/झा.अ./क.अ Po 
४ | अधीक्षक Po 
५ | प्रथम लिपिक Po 
६ । वरिष्ठलिपिक शिकार 
७ । कनिष्ठ लिपिक Po 
टंकलेखक 1 प 
९ | प्रमुख आरेखक Po 
| ao | o | सहा. आरेखक Po 
a | १ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) Po 
१२ | संगणक 1 प | 
१३ । वाहन चालक 1 प 
१४ । नाईक Po 
१५ । शिपाई Po 
१६ | चौकीदार 1 प 
एकूण & 


Ranjit Shivajirao 


Ahire 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 

DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 

Date: 2019.10.18 14:51:37 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“२” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १८/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


कार्यकारी अभियंता, दूधगंगा कालवे विभाग क्र.१, कोल्हापूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील नियत अस्थायी 


अ. पदाचे नाव विभागीय | दूधगंगा | दूधगंगा दूधगंगा । दूधगंगा | एकूण 
क्र कार्यालय | sa डावाकालवा उजवा उजवा 
कालवा | उपविभाग कालवा कालवा 
उपविभा क्र.३, उपविभाग । उपविभाग 
गक्र.२, | कोल्हापूर | क्र.२, कसबा | क्र.३, 
तिटवे वाळवे निढोंरी 
ea 2 3 | 8 षु & | ७ | ८ 
EG कार्यकारी अभियंता १ il | oo | po po q 
2 | उपकार्यकारी अभियंता q | oo | FP oo | pO po q 
३ | उपविभागीय अभियंता | 0__| | | pd pa | 1 १_| ४ 
४ | शाखा अभियंता ४ ४ ४ ४ ४ २० 
५ | स्था. अभि. सहाय्यक poo 8 ४ ४ ४ १६ 
६ | आरेखक a po 10 pF oo | | 0 | a 
७ | सहा. आरेखक poo | 0 10 Pp oo | po oo | 
अनुरेखक qf 9 | oa [4a [4 ५ 
९ । विभागीय लेखापाल a po 10 po | 0 | ed 
| 90 ० | प्रथम लिपिक शि po | | oo | po a a | 
a १ | भांडारपाल १ poo | i 0__| po | oo q 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल a po 10 po | p 0 | La 
१३ | वरिष्ठ लिपिक षु 1१ 1 ae Pa शि ९ 
१४ । कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक 9 3 3 3 3 १९ 
नि टंकलेखक/टंकलेखक 
१५ | लघुटंकलेखक PF १ | e | oe | oe J e | १_| 
१६ | संगणक १ po 10 po | | 0 | q 
१७ | भांडार लिपिक १ po | i | po po q 
१८ | वाहन चालक 1१ a 1 a eS 1 १__| षु 
१९ दप्तरी | 0__| po 10 Po | 0 | a 
२० नाईक poo 10 FP oo | pO Zs 
29 | शिपाई ५ २ २ २ २ १३ 
२२ | चौकीदार १ | a oe - a q 4 
एकूण ३४ १८ १८ १८ १८ १०६ 


lly signed by Ranjit Shivaji Ahi 


Ranjit Shivajirao Ahire ov: cn Ranit shivairao anire, C= IN, s 
Re 


0४81111861 it Of Maharashtra, OU 


Date: 2019.10.18 14:51:52 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“३” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र. १२३/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १८/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, वारणा कालवे विभाग क्र.१, इस्लामपूर व त्यांच्या अधिपत्याखाळील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० 


अ. पदाचे नाव विभागीय | वारणा | वारणा डावा | वारणा डावा | वारणा । एकूण 
क्र कार्यालय | डावा तीर | तीर कालवा | तीर कालवा | प्रकल्प 
कालवा | उपविभाग | उपविभाग क्र. | उपविभाग 
उपविभाग । क्र.२, सागांव | शिराळा, क्र.३, 
क्र.१, मुख्या. । वारणावती 
कोकरुड इस्लामपूर 
१ | 2 3 8 षु & | 8 | ८ 
१ | कार्यकारी अभियंता Pd po | oo | po q 
2 | उप कार्यकारी अभियंता शि 1 0__| po po po | 4 
3 | उपविभागीय अभियंता po 8 
४ | सहा. अभि. श्रे.-२/ शाखा ४ ४ ४ ४ ४ २० 
अभियंता 
५ | स्था. अभि. सहाय्यक po 8 8 8 ४ १६ 
६ । विभागीय लेखापाल pa | po q 
७ | प्रथम लिपिक Pa | 0 | oo | fF 10 १ 
८ | वरिष्ठ लिपिक षु Pd aa eo १_| 1 oa | ९ 
९ | कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक ७ ३ ३ ३ ३ १९ 
नि टंकलेखक/टंकलेखक 
| ao | ० | आरेखक शि po a po | 0 | a 
aq | १ | सहा. आरेखक 1 १_| | 0__| po po | po q 
१२ | अनुरेखक foo of १ q q aa: 
१३ | भांडारपाल pa | 1 0 | po po po ei 
१४ | सहाय्यक भांडारपाल Pd po | oo | po | 0 | q 
१५ | संगणक Pd aa FP oo | po | 0 | १ 
१६ | लघुटंकलेखक Poa | eo | 0 | oe [| oo | 4] 
१७ | वाहन चालक Pd 1 १__| | 9 | Pd 1 १_| ५ 
१८ | नाईक he | oo | Loe ol | a q 
१९ | शिपाई ५ २ २ Q 2 93 
२० | चौकोदार eel 1 4 | 9 | Pd a ee 4 
एकूण ३४ १८ १८ १८ १८ १०६ 


Ranjit Shivajirao 


Ahire 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = 


= Water Resources Departm 
Date: 2019.10.18 14:52:04 +05'30" 


(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“४” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १८/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, दूधगंगा कालवे विभाग क्र.१, कोल्हापूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील रुपांतरीत 


अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ. | कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा 
क्र दिनांक 

हिं दिलीप रामचंद्र सावंत टागर चालक fa ३१/०५/२०२१ 
२ | बाळकृष्ण नागोजी माने वाहनचालक फ्ला ३१/०१/२०२० 
३ | बाबूराव लक्ष्मण केणे मुकादम | १ ३१/०५/२०२५ 
४ | बाबूराव बापू धोंड ३१/०५/२०२० 
५ | राजाराम sy पताडे ३१/०५/२०२५ 
६ | आनंदा तुकाराम पाटील ३१/०५/२०२४ 
७ | अशोक आनंदराव पाटील ३०/०६/२०२० 
८ | सिताराम लिगु कांबळे ३१/०७/२०२२ 
०९ | दिनकर विठोबा चव्हाण ३१/०५/२०२२ 
[aa ० | शिवाजी विठोबा चव्हाण ३१/०५/२०२५ 
[58 १ | हिंदुराव महादेव चव्हाण ३१/०५/२०२७ 
१२ | पांडूरंग हरी केणे ३१/०५/२०२४ 
१३ | कैतान ऑनस्तीन डिसोझा ३१/०५/२०२२ 
१४ | बाजीराव बाबु वारके चौकीदार ५ ३१/०५/२०२० 
१५ | प्रकाश आनंदा कांबळे ३१/०५/२०२० 
१६ | सदाशिव भिकू मुडे ३१/१०/२०२२ 
१७ | मधुकर विष्णु कांबळे ३०/०९/२०२२ 
१८ | मारुती सदू पावसकर ३०/०६/२०२१ 
१९ | सदाशिव विठ्ठल केळूसकर मजूर २१ ३१/०५/२०२३ 
२० | राजाराम दत्तात्रय गायकवाड ३१/०५/२०२४ 
२१ | सुभाष राघोबा पाटील ३१/०५/२०२३ 
२२ | सात्ताप्पा राजाराम पाटील ३१/०५/२०२४ 
२३ | अनिल विष्णू चौगले ३०/०६/२०२८ 
२४ | दामोदर तुकाराम मुदुगडे ३१/०५/२०२१ 
२५ | शांताराम अनंत हवालदार ३०/०४/२०२४ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९)/ मोप्र-१ 


अ. | कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा 
क्र दिनांक 

२६ | बाळाबाई विष्णु कांबळे ३१/१२/२०२३ 
२७ । इंदूबाई मारुती वास्कर ३१/०३/२०२० 
२८ | आनंदा नानू गुरव ३०/०४/२०२५ 
२९ | धोंडीराम नामदेव शिंदे ३१/०५/२०२४ 
३० | बाबाजी तुकाराम पाटील ३१/०३/२०२२ 
३१ | पंढरी नारायण नेटके ३१/०८/२०२० 
३२ | fae सिदु लांबोरे ३०/०४/२०२३ 
३३ | मारुती रंगराव एकसिगे ३१/०५/२०२१ 
३४ | ap बिरु शिदे ३१/०८/२०२२ 
३५ | मारुती भाऊ कांबळे ३१/०८/२०२० 
३६ | वसंत महादेव एकशिगे ३१/१२/२०२० 
३७ | मारुती दत्तु कडते ३१/०५/२०२१ 
३८ | पांडुरंग म्हातु पाटील ३१/०५/२०२२ 
३९ | दत्तात्रय तुकाराम निकम ३१/०५/२०२० 
४० | महिपती दादू बाबर माळी | 9 | 39/04/2020 
४१ | अशोक विष्णू जाधव स्वच्छक धरा ३१/०५/२०२२ 

एकूण | ४१ 


व ‘ aa Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 
R a nj | t S h | vaj | rao Maharashtra, O = Government Of 


. Maharashtra, OU = Water Resources 
A h | l e Department 
Date: 2019.10.18 14:52:17 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“५” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १८/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, वारणा कालवे विभाग क्र.१, इस्लामपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ.क्र कर्मचा-याचे नांव पदनाम एकूण पदे | सेवानिवृत्ती दिनांक 
र दि आ 
ब्ध संभाजी कृष्णा पाटील मिस्री (अभिलेखापाल) २ ३०/०४/२०२१ 
२ सूर्यकांत रंगराव पाटील ३१/५/२०२० 
३ शामराव विठ्ठल पाटील वाहन चालक Lo 4 39/4/2020 
४ ।'नेताजी यशवंत पाटील कारकून शिक ३१/८/२०२४ 
५ सर्जेराव शामराव पाटील मिस्त्री (मिक्सर चाळक) २ ३१/५/२०२१ 
६ ।मुरसलील मुस्तकीम शोख ३१/३/२०२१ 
७ 'महादेव बाळू सूतार सुतार शिन ३१/५/२०२० 
८ पांडुरंग आनंदा पाटील पंपपरिचर शिश ३१/५/२०२३ 
९ तुकाराम बाळकू पाटील मुकादम षु ३१/५/२०२३ 
ष्य ० प्रकाश भिवा कांबळे ३१/३/२०२५ 
वि १ वसंत तुकाराम बाडे ३१/७/२०२१ 
१२ अरुण राजाराम जांगळे ३१/५/२०२६ 
१३ शांकर श्रीपती खोत ३१/५/२०२३ 
१४ शामराव मारूती नांगरे ३०/०६/२०२० 
तांत्रिक मदतनीस १ 
१५ [GPR दादू घोडे मदतनीस शिया ३१/५/२०२१ 
१६ संपत गणपती कांबळे चौकीदार ; ० ३०/११/२०१९ 
१७ 'नारायण गणपती कांबळे ३१/५/२०२० 
१८ fares गणपती मोहीते ३१/१२/२०१९ 
१९ दादा मारुती माळी ३१/५/२०२१ 
२० सदाशिव आनंदा माने ३०/६/२०२० 
२१ गणपती श्रीपती पाटील ३१/५/२०२० 
२२ ।वसंत रामचंद्र पाटील ३१/५/२०२४ 
२३ ।|अशोक शामराव पाटील ३१/५/२०२१ 
२४ केशव दगडू पाटील २९/२/२०२० 
२५ 'भिवाजी आकाराम arated ३१/५/२०२२ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२३/१९)/ मोप्र-१ 


अ.क्र कर्मचा-याचे नांव पदनाम एकूण पदे | सेवानिवृत्ती दिनांक 
ei ae. 
बबन जगन्नाथ कांबळे ३०/६/२०२० 
२७ हिंदूराव शंकर बाबर ३१/५/२०२८ 
२८ ।|शिवाजी शांकर कुंभार ३१/५/२०२३ 
२९ (राजेंद्र शामराव पेडणेकर ३०/६/२०२२ 
३० [दत्तात्रय श्रीपती पाटील ३१/५/२०२२ 
३१ [pelo काशिनाथ बाबर ३०/६/२०२७ 
महादेव यशवंत कदम ३१/५/२०२४ 
नामदेव गुंडा सनगर ३१/५/२०२० 
जगन्नाथ गणपति लोहार ३१/५/२०२१ 
WHR लक्ष्मण देवकर ३१/५/२०२५ 
शांकर पांडूरंग साळवी ३१/५/२०२५ 
कांताराम विठठल पेठकर ३१/५/२०२३ 
अशोक बाबूराव सनगर ३१/५/२०२१ 
संजय सदाशिव गाडवे ३१/५/२०२५ 
संभाजी गोपाळा माने ३१/१२/२०२३ 
४१ बळीराम बंडू कांबळे ३०/६/२०२५ 
४२ आनंदा ज्ञानू बांबवडे २८/२/२०२५ 
४३ | Wa गूडा सकटे ३१/५/२०२३ 
एकूण 83 


R a nj it S h iV al irao DN:cN aan Shivalitag Ante. aN S = 
व व वत 
A h Ire Date: 2019.10.18 14:52:31 +05'30' 
(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


